आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात विधी 
सल्लागार केंद्रे या योजनेंतर्गत निधी 
वितरण. (लेखाशीर्ष २२२५ ३४९४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.२/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२४. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.८.१२.२०२३. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. संकीर्ण २००३/ प्र.क्र७३/ का-९,दि.२५.०२.२००४ व 
दि.२८.०३.२००६. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४/का-४. 
प्रस्तावना :- 
अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तिच्या हिताकरीता जी प्रकरणे मा.जिल्हा न्यायालय/ उच्च न्यायालय/ 
सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या व्यक्तिने किंवा स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेली आहेत. त्या प्रकरणात देय फी 
अदा करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका (Civil) क्र. २२१०९ / २०२३ प्रकरणी ऑर्गनायझेान 
फॉर राईटस ऑफ ट्रायबळ या संघटनेने Impleadment दाखल केले आहे. या प्रकरणी मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात आदिवासींची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी संघटनेने ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. प्रतिक stars यांची 
नियुक्‍ती केली असून त्यांची फी अदा करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाळा होता. सदर प्रस्तावास 
संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील नस्तीवर प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका (Civil) क्र. २२१०९/ २०२३ प्रकरणी 
ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबळ या संघटनेने Impleadment दाखल केले आहे. यामध्ये 
आदिवासींची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी संघटनेने नियुक्‍त केलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. प्रतिक बोंबाडे 
यांच्या फी करीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ 
याखालील मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण, मधील (०१)(०२)विधी सल्लागार केंद्रे या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष बाब अर्थसंकल्पित तरतूद | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
सन २०२३-२४ करण्यात येत असलेला निधी 
विधी सल्लागार bs (२२२५ | २८-व्यावसायिक १००.०० ४१.५० 
३४९४) सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.४१.५० लाख अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लाख पन्नास हजार फक्‍त) 
इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी arid पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह 
पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११११७४१५५०२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
KI RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205 


KISANRAO Be 
PAWAR c 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
७. प्रकल्प अधिकारी,एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपुर 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


